महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एएससी-१६१९/प्र.क्र.४६/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०२ मार्च, २०१९ 


SIR आदेठा 


बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक (गट-क) (सेवा प्रवेशा) नियम २०१८ 
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१८ च्या कलम ३ मधील अटींची पूर्तता करणाऱ्या मंत्रालयीन विभागातील 
खालील वाहनचालक संवर्गामधील कर्मचाऱ्यांना सन २०१८-२०१९ च्या निवडसूची मधून 
लिपिक-टंकलेखक (गट-क अराजपत्रित वेतन स्तर एस-६ - १९२९००-६३२००) पदावर या आदेशाव्दारे 
ज्येष्ठता अधीन पात्रता या निकषावर कायमस्वरुपी संवर्गबदलीने नियुक्‍ती देण्यात येत असून त्याची 
नियुक्‍तीनंतरची पदस्थापना त्याच्या नांवासमोर दर्शविलेल्या विभागात करण्यात येत आहे. 


वाहनचालक  । कर्मचाऱ्याचा | सध्याचा विभाग कायमस्वरुपी 
संवर्गामधील जात प्रवर्ग संवर्गबदलीने 
कर्मचाऱ्याचे नाव नियुक्‍ती दिल्याचा 
विभाग 
श्री सं.ना.दळवी खुला ।उद्योग,ऊर्जाव उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग कामगार विभाग 
२ श्री अ.रा.पाटील खुळा | Te विभाग संसदीय कार्य 
विभाग 


२. सर्वश्री सं.ना.दळवी, अ.रा.पाटील यांनी सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: प्रशिक्षण 
२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९ दिनांक १९-०३-२००३, तसेच शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक-एसआरव्ही २०१७/प्र.क्र. ४६२/कार्या-१२, दिनांक २८ मे, २०१८ अन्वये संगणक अर्हता (MSCIT) 
प्राप्त केल्याचे प्रमाणपत्र या आदेशाच्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत सादर करणे आवश्‍यक आहे. 


३. उपरोक्तकर्मचाऱ्यांना हिंदी व मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर अगोदर परीक्षा 
उत्तीर्ण झाले नसतील किंवा त्यांना सदरहू परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर सदरहू 
कर्मचाऱ्यांना ती परीक्षा उत्तीर्ण होणे आव्यक राहील. 


४. महाराष्ट्र राज्याच्या प्रशिक्षण धोरणातील तरतुदीनुसार लिपिक-टंकलेखक पदावर 
कायमस्वरुपी संवर्गबदलीने नियुक्‍त झालेल्या वाहनचालकांना लिपिक-टंकलेखक पदावरील प्रशिक्षण 
घेणे बंधनकारक राहील. 


५. उपरोक्त कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीच्या दिनांकापासून ४ वर्षाच्या कालावधीत आणि ३ संधीत 
लिपिक-टंकलेखक पदाची सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. सदर परीक्षा 
विहित कालावधीत उत्तीर्ण न केल्यास महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (लिपिक-टंकलेखक) सेवा 
प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा नियम १९७७ नुसार लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील ज्येष्ठता ते गमावतील 


SIA आदेडा क्रमांकः एएससी-१६१९/प्र.क्र.४६/१४-अ, दिनांक ०२ मार्च, २०१९ 


तसेच परीक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंत किंवा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सदर नियमाच्या नियम ६ च्या 
पोटनियम १ अन्वये सूट मिळेपर्यंत त्यांची लिपिक-टंकलेखक पदाच्या वेतनश्रेणीतील पुढील वेतनवाढ 
रोखून ठेवण्यात येईल व ही परीक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंत त्यांना कायम सेवेचे फायदे अनुज्ञेय होणार नाहीत. 
तसेच त्यानंतर देखील शासन वेळोवेळी विहीत करील अशा परीक्षा त्यांनी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक 
राहील. 


६. उपरोक्त कर्मचाऱ्यांना ते लिपिक-टंकलेखक पदावरील ज्येष्ठता या आदेशातील परिच्छेद ५ 
मधील अटींची पुर्तता करीत असल्यास शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक आरटीआर 
१०१३/प्र.क्र.५०/१३ /१४-अ, दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१८ मधील नियम ३ (घ) नुसार निश्चित करण्यात 
येईल. 

७. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील, लिपिक-टंकलेखक पदावर कायमस्वरुपी संवर्गबदलीने 
नियुक्‍ती झालेल्या वाहनचालक यांना संबंधित विभागाने तत्काळ कार्यमुक्त करुन या विभागास कळवावे. 
तसेच कायमस्वरुपी संवर्गबदलीने नियुक्‍ती केलेल्या वाहनचालक यांनी पदस्थापना केलेल्या विभागात 
तत्काळ रुजू व्हावे. 


८. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०३०२१५१६४४४१०७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao 6013 
ent Of Maharashtra, 
rtm: 


Gaj a n a n 2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7 een 180 
Bhimrao Gurav seca pos 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत:- 
१) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, (संबंधित विभाग)(विभागामार्फत) 
३) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
४) सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), (संबंधित विभाग) 
५) संबंधित कर्मचारी (विभागामार्फत) 
६) निवडनस्ती / कार्यासन १४-अ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


